यवतमाळ प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ या 
मंडळांतर्गतचे निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, 
आर्णी व लघु पाटबंधारे विभाग, पुसद हे (२) 
विभाग व त्याअंतर्गतची (५) उपविभागीय 
कार्यालये कार्यरत ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आढावा २०१९/प्र.क्र. ९१/आस्था.(पुनर्रचना) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-२० मे, २०२२. 


वाचा :- १ शासन निर्णय,जलसंपदा विभाग,क्र: आढावा-२०१९/प्र.क्र.२१/१९/ 
आस्था (पुनर्रचना), दिनांक २०/०५/२०२०. 
२) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे 
पत्र क्र:७५२६/ काआ-४/धा.क्र.६५/२०२१ , दि. २६.११.२०२१ 
३) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती यांचे पत्र क्र : ८५९/आ-३/ 
लपाविपुसद/ आ.आ./धारीका/२०२२, दि.२५/०२/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अधिनस्त यवतमाळ प्रकल्प मंडळ, 
यवतमाळ मंडळांतर्गतचे निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, आर्णी व लघु पाटबंधारे विभाग, 
पुसद हे २ विभाग व त्याअंतर्गतची अनुक्रमे १) निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्र.१, आर्णी 
२) निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्र.२, पुसद ३) निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्र.३, 
आर्णी तसेच ४) लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, पुसद ५) लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.३, 
आर्णी ही एकूण (५) उपविभागीय कार्यालये बंद करुन सदर कार्यालयांतील १५८ मंजूर 
पदांपैकी “धरण सुरक्षितता कक्ष” या नवीन स्थापन केलेल्या कक्षास १८ पदे 
दि.२०.०५.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये वर्ग करण्यात आली आहेत. 

सदर विभाग व उपविभागीय कार्यालये सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. शासनाने याबाबात खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 


१. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अधिनस्त यवतमाळ प्रकल्प मंडळ, 
यवतमाळ मंडळांतर्गतचे निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, आर्णी व लघु पाटबंधारे विभाग, 
पुसद हे २ विभाग व त्याअंतर्गतची अनुक्रमे १) निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्र.१, आर्णी 
२) निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्र.२, पुसद ३) निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्र.३, 
आर्णी तसेच ४) लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, पुसद ५) लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.३, 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा २०१९/प्र.क्र. ९१/आस्था.(पुनर्रचना) 


आर्णी या उपविभागीय कार्यालयासाठी एकूण १५८ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. सदर 
मंजूर पदांपैकी दि.२०.०५.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या 
धरण सुरक्षितता कक्षास खालील पदे वर्ग करण्यात आली आहेत. 


अ. धरण सुरक्षितता कक्ष, नाशिक ज्या कार्यालयाकडून पद वर्ग केले त्या 
क्र. आवश्‍यक असलेले पद | पदसंख्या कार्यालयाचे नांव 
। १ | कार्यकारी अभियंता | 9 | निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, आर्णी 
२ | सहायक अभियंता श्रेणी--६/ | ६ | निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, आर्णी 
उपविभागीय अभियंता निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्र.१, 
आर्णी 
निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्र.२, 
पुसद 
निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्र.३, 
आर्णी 
लघु पाटबंधारे विभाग, पुसद ear dl 
लघु पाटबंधारे उपविभाग .2, पुसद |... 
३ | सहायक अभियंता श्रेणी-/| ६ | निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, आर्णी 8 
शाखा अभियंता/कनिष्ठ निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्र.१,| २ 
अभियंता आर्णी 
४ । वरिष्ठ लिपिक (लेखा) 1 ae निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, आणी 
५ | लिपिक- टंकलेखक ३ 
६ । शिपाई 
एकूण १८ । एकूण 


उपरोक्त १८ पदे वगळून उर्वरीत (१४० पदांसह खालील (२) विभाग व (५) 
उपविभाग त्यांच्यापुढे दर्शविण्यात आलेल्या पदसंख्येसह पुढील आदेश्ापर्यन्त कार्यरत 
ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अनुक्रमांक कार्यालयाचे नाव पदसंख्या 

विकि शि. निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, आर्णी २३ 
Q निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्र.१, आर्णी १५ 
3 निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्र.२, पुसद १७ 
४ निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्र.३, आर्णी १७ 
५ लघु पाटबंधारे विभाग, पुसद ३३ 
६ लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, पुसद १७ 
9 लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.३, आर्णी १८ 

एकूण १४० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा २०१९/प्र.क्र. ९१/आस्था.(पुनर्रचना) 


३. धरण सुरक्षितता कक्षास वर्ग करण्यात आलेल्या (१८) पदांना दि.१.३.२०२२ ते 
दि.३१.०८.२०२२ या कालावधीसाठी शा.नि., क्रमांक-मुदतवाढ-२०२२/ ६५/ प्र.क्र.२८/ 
जसंनि, दि.१७.०३.२०२२ अन्वये मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शासन निर्णय, 
क्रमांक : आढावा-२०१९/ प्र.क्र.९१/आस्था ( पुनर्रचना), दि.२०.०५.२०२० अन्वये धरण 
सुरक्षिता कक्षास वर्ग केलेली (१८ ) पदे वगळून इतर पदांना पुढील मुदतवाढीचे प्रस्ताव निम्न 
पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, आर्णी व लघु पाटबंधारे विभाग, पुसद यांनी सादर करावेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥॥/859॥॥9.90७९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५२०१४४६००९३२७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राष्ट्राचे राज्यपाल याच्या च्या आदेझानुसार देशा नुसार व नावाने वा ने, 1 id by KAILAS VINAYAKRAO BILONIKAR 
KAI LAS Vi NAYA KRAO DEPART poate aha WATER RESOURCES 


4.20=9a27dfb4b6256843f8c1809ab4420a59790d825d1 fe9528b0173f160 


BILONIKAR cana 
(कैलास बिलोणीकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) अ.मु.स. (जलसंपदा ), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


AD 


) 

) सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


3 


oC 


o~ 


4 


संचाळक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 

अधीक्षक अभियंता, धरण सुरक्षितता संघटना, नाशिक 


£39) 


S 


(३ 


vo 


qo) अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ. 

११) कार्यकारी अभियंता, निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, आर्णी. 
१२) कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, पुसद. 

१३) उप अभियंता, निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्र.१, आर्णी. 
१४) उप अभियंता, निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्र.२, पुसद. 
) 
) 
) 
) 


१५) उप अभियंता, निम्न पैनगंगा पुनर्वसन उपविभाग क्र.३, आर्णी. 

१६) उप अभियंता, लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, पुसद 

१७) उप अभियंता, लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.३, आर्णी 

१८)उप सचिव (मोप्र-२/उप सचिव (लपा)/उप सचिव (जसं, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१९) आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ / निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


